मानव-बिबट संघर्षावर उपाययोजना 
सुचविण्यासाठी मा. विधान सभा सदस्यांची 
समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- लवेसू/०३.२३/प्र.क्र.३२/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २० मार्च, २०२३. 
प्रस्तावना :- 


सांगली जिल्ह्यातील वाळवा व शिराळा तालुक्‍यातील बिबटयाचा वावर वाढलेला असून.... या 
विषयावर उपस्थित केलली लक्षवेधी सूचना क्रमांक २२८४ च्या चर्चे दरम्यान विधान मंडळामध्ये मा. मंत्री 
(वने), महोदयांनी राज्यातील मानव-बिबट संघर्षावर उपाययोजना सुचविण्याकरीता सन्माननीय विधान 
सभा सदस्य यांची समिती गठीत करण्यात येईल असे निवेदन केले आहे. त्याअनुषंगाने बिबटयांची 
वाढलेली संख्या, नागरी वस्तीमधील त्यांचा वाढलेला वावर व त्यामुळे नागरिकांना होणारा त्रास याबाबत 
तसेच मानव-बिबट संघर्ष कमी करण्याच्या अनुषंगाने उपाययोजना सुचविणेकरीता समितीची स्थापना 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील बिबटयांची वाढलेली संख्या, नागरी वस्तीमधील त्यांचा वाढलेला वावर व त्यामुळे 
नागरिकांना होणारा त्रास याबाबत तसेच मानव-बिबट संघर्षावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


१. श्री. समीर कुणावार, वि.स.स. - सदस्य 
२. श्री. संजय कुटे, वि.स.स. - सदस्य 
३. श्री. आशिष जेस्वाल, वि.स.स. - सदस्य 
४. श्री. अशोक उईके, वि.स.स. - सदस्य 
५. श्री. कृष्णा गजबे, वि.स.स. - सदस्य 
६. श्रीमती प्रतिभा धानोरकर, वि.स.स. - सदस्य 
७. श्री. मदन येरावार, वि.स.स. - सदस्य 
८. श्री. अनिल बाबर, वि.स.स. - सदस्य 
९. श्री. प्रका आबिटकर, वि.स.स. - सदस्य 
१०.श्री. जयंत पाटील, वि.स.स. - सदस्य 
११.श्री. दिलीप वळसे पाटील, वि.स.स. - सदस्य 
१२.श्री. अतुल बेनके, वि.स.स. “संदरय 
१३.श्री. मानसिंग नाईक, वि.स.स. - सदस्य 
१४.श्री. सुनिल प्रभू, वि.स.स. - सदस्य 


१५.श्री. अशोक पवार, वि.स.स. - सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः लवेसू/०३.२३/प्र.क्र.३२/फ-१ 


सदर समितीचे समन्वयक म्हणून अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम, मुंबई हे काम 
पाहतील. समितीचे समन्वयक म्हणून त्यांनी समितीची बैठक आयोजित करण्याबाबत कार्यवाही करावी 
व समितीस बैठकीकरीता आवश्‍यक माहिती उपलब्ध करुन द्यावी. तसेच त्यांनी समितीचे अभिप्राय व 
शिफारशी संकलित करुन अहवालाच्या स्वरुपात प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), नागपूर यांचेमार्फत 
शासनास सादर करावे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२०१५५८२८७११९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, so tae 
SIDDESH TUKARAM ‘= 


ARTMENT, 
serial 
ODD8E284883B7BD7FA74DA6: 


SAWARDEKAR 
Date: 2023.03.2 


a, 
EBAIDB 
SIDDESH TUKARAM 


(सिध्देशा सावर्डकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 
प्रत माहिती आणि उचित कार्यवाहीसाठी :- 
१) मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) श्री. समीर कुणावार, वि.स.स. 
) श्री. संजय कुटे, वि.स.स. 
) श्री. आशिष जेस्वाल, वि.स.स. 
) श्री. अशोक उईके, वि.स.स. 
) 
) 
) 
) 


Cc AN 


o~ 


षु 
श्री. कृष्णा गजबे, वि.स.स. 

श्रीमती प्रतिभा धानोरकर, वि.स.स. 
श्री. मदन येरावार, वि.स.स. 

श्री. अनिल बाबर, वि.स.स. 


an 


9 


won 


१०) श्री. Whral आबिटकर, वि.स.स. 
११) श्री. जयंत पाटील, वि.स.स. 
१२) श्री. दिलीप वळसे पाटील, वि.स.स. 
१३) श्री. अतुल बेनके, वि.स.स. 
१४) श्री. मानसिंग नाईक, वि.स.स. 
१५) श्री. सुनिल प्रभु, वि.स.स. 
१६) श्री. अशोक पवार, वि.स.स. 

) 

) 

) 

) 

) 


१७) प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१९) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२०) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम, मुंबई 

२१ निवडनस्ती, फ-१ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


